सैनिक कल्याण विभाग, पुणे या कार्यालयातील 
उपसंचालक (प्रशासन) यांना "कार्यालय प्रमुख" 
म्हणून घोषित करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निणर्य क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१२९/२८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि. क्रमांक-एसएसबी-१०८३/ ३३२०/सी.आर- 
७०/८४/२८, दिनांक १९/७/१९८४. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि. क्रमांक-रासेमं-१०८९/प्र.क्र.५४/८९/२८(एफ), 
दिनांक १५/११/१९९०. 


शासन निर्णय:- 

सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कार्यालयाच्या आस्थापनेवर संदर्भाधीन क्रमांक १, दिनांक 
१९/७/१९८४ च्या शासन निर्णयान्वये उपसंचाळकाचे एक पद तसेच संदर्भाधीन क्रमांक २, दिनांक 
१५/११/१९९० च्या शासन निर्णयान्वये उपसंचालकांची २ पदे sail ३ पदे निर्माण करण्यात आली 
आहेत. सदरहू उपसंचाळक ३ पदांचे उपसंचालक (प्रशासन), उपसंचालक (पुनर्वसन), उपसंचालक 
(सैनिकीकरण) असे कामाचे वाटप करण्यात आलेले आहे. तथापि, या पदांना कार्यालय प्रमुख म्हणून 
घोषित केलेले नाही. 
२. आता सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक (प्रशासन) यांना 
या आदेशान्वये "कार्यालय प्रमुख" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग एक मधील 
अनुक्रमांक ३ मधील नियम क्रमांक दोन अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०११५५७५८१३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. का 


DN: c=IN, e 
h M Kh Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
uresn क ACC 25420-4998970058329॥973९937085147530623 
8a20da77ce26bb6669f386614, cn=Suresh M. Khade 


१९ 
1b666' 


Date: 2018.08.01 16:07:05 +05'30' 


(सु.म.खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-2018/प्र.क्र.129/28 


२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२,नागपूर, 

३. महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४. महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

५. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय युध्द स्मारकासमोर, सोलापूर रस्ता, 
घोरपडी, पुणे-४०० 004, 

६. जिल्हाधिकारी, पुणे, 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

८ 

९ 


. सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, 
. वित्त विभाग (व्यय-४/विनियम), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 

१०.सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन -१९-अ, मंत्रालय, मुंबई, 

११.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती (२ प्रती). 


